सन 2029-22 या चालू वित्तीय 
वर्षासाठी लेखाशीर्ष (२२४५ ०१५५) 
अंतर्गत पुणे, नागपूर व नाशिक 
विभागास निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन (आप.व्य.प्रभाग) विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक:-एससीवाय-०३/२०२१/प्र.क्र.२६/म-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- 94 जुलै २०२१. 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.सीएळएस-२०१२/प्र.क्र.१५७/म-३, 
दिनांक ३०/०१/२०१४. 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३, 
दिनांक १३/०५/२०१५. 
३. विभागीय आयुक्त,पुणे यांचे पत्र क्र.मह-३/ने.आ/कावि/४१४/२०२१,दि.०५/०७/२०२१. 
४. विभागीय SYST APTN यांचे पत्र क्र.मशा-७(५)/ने.आ.व्य./कावि-३७४/२०२१ 
दि.२५/०६/२०२१. 
५. विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या/२/टंचाई/२०२१/ज-३.जा.क्र.१४७१९, 
दि.३०/०६/२०२१. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधिन क्रमांक १ व २ येथील झासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमध्ये बाधित 


होणाऱ्या व्यक्‍तींना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून दयावयाच्या मदतीचे दर निश्चित करण्यात अले आहेत. सन 
२०२१-२२ या वर्षामध्ये पुणे, नागपूर व नाशिक विभागात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना 
व जखमी व्यक्‍तींना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकांनुसार मदत देण्याचे प्रस्ताव संदर्भाधिन क्रमांक ३, ४ व 
५अन्वये प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

पुणे, नागपूर व नाशिक विभागात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना व जखमी 
व्यक्‍तींना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकांनुसार मदत देण्याकरीता विभागीय आयुक्त, पुणे, नागपूर व 
नाशिक यांना खालील तक्त्यात दर्शाविल्याप्रमाणे एकूण रुपये ९४.४५६ लक्ष (अक्षरी रुपये चौऱ्याण्णव लक्ष 


पंचेचाळीस हजार सहाशे फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-०३/२०२१/प्र.क्र.२६/म-११ 


अ.क्र. विभाग जिल्हा  लेखाशीर्ष (२२४५०१५५) अंतर्गत 

एकूण वितरीत करावयाची रक्‍कम 
(रुपये लाखात) 

१. पुणे पुणे ०.१२९ 
सातारा ८.०४ 
सांगली ०.२२ 
सोलापूर ५.४३ 
कोल्हापूर ४.०० 
एकूण १७.८१९ 
२. नागपूर गडचिरोली ४.०० 
एकूण 800) .00 
३. नाशिक नाशिक २८.१२९ 
धुळे ८.२५४ 
नंदुरबार १२.००० 
जळगांव १२.१२७ 
अहमदनगर १२.१२७ 
एकूण ७२.६३७ 
सर्व एकूण ९४.४५६ 


२. मागणी क्र. सी-६, २२४५-नैसर्गिक आपत्ती निवारणार्थ सहाय्य अंतर्गत ०२,पूर, चक्रीवादळे, इत्यादी, १०१ 
अनुग्रह सहाय्य (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकांनुसार खर्च, (९१)(०१) रोख भत्ता, मृत व्यक्तींच्या 
कुटुंबीयांना सहाय्य व जखमींना मदत, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२४५ ०१५५) या लेखाशिर्षांखाली सन 
२०२१-२२ या चालू वित्तीय वर्षात उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानातून विभागीय आयुक्‍त, नागपूर, 
नाशिक व पुणे यांना एकूण रुपये ९४.४५६ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS) द्वारे संबंधित 
विभागांना वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. मदतीचे वाटप संदर्भाधिन क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयातील अटी/शार्ती व कार्यपध्दतीनुसार करण्यात 
यावे, या मदत वाटपाचे लेखे,अभिलेख / नोंदवह्या विहित कार्यपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत व वितरीत करणाऱ्या 
कार्यालयाच्या स्तरावर अदयावत ठेवण्यात यावेत. 

४. अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध निधी अनावश्‍यक रितीने कोषागारात आहरीत करुन तो वाटपा 


अभावी बँकेत पडून राहणार नाही,याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे आदेश वेळोवेळी देण्यात आलेले आहेत,असे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-०३/२०२१/प्र.क्र.२६/म-११ 


असतानाही कोषागारातून रक्‍कम आहरीत करुन बँकेत ठेवले असल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. यास्तव 
निधी आहरीत करुन बँकेत ठेऊ नये, अज्ञा सक्‍त सूचना या शासन निर्णयान्वये पुन:श्च देण्यात येत आहेत, अशी बाब 
आढळून आल्यास त्याला तात्पुरता अपहार समजून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल, याची 
सर्वांनी नोंद घ्यावी. 

५. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी अनुदान वाटपाची एक प्रत मा. प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांना न चुकता सादर 
करावी. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी कोषागार/उपकोषागार यांच्याकडे पाठविण्यात येणाऱ्या देयकासोबत 
जोडल्या जाणाऱ्या संगणक चिठ्ठीमध्ये गौण/उपशिर्षाच्या संकेतांकाचा न चुकता उल्लेख करावा, असे आदेश कृपया 
संबंधित अधिकाऱ्यांना नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी दयावेत. 

६. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून दरमहा करण्यात आलेल्या खर्चाचा तपश्लील केंद्र 


शासनाने तयार केलेल्या www.ndmis.mha.gov.in या प्रणालीमध्ये संबंधित जिल्हयांनी भरावा. सदर माहिती या 


प्रणालीमध्ये न भरल्यास पुढील निधी वितरीत केला जाणार नाही. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२१३/२०२१/व्यय-९, दि.१४/०६/२०२१ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७१९१५३२०८४५१९ असा आहे. सदर TRA निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA STAT GAN व नावाने, 


. Digitally signed by Mrs Prachi Subhash Palav 
M p h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue And Forests 
rs fa C 7 | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=24f50ef265746804647bc2fbe93baa4f4946b70001f4dae8b4d9 
9df442e31c92, 
serialNumber=5479aef7e1148d256d58 123c9408 1 f8b8c9afScfceSaaf93 
1 h a S h a a V 3dfa4dc33e2de372, cn=Mrs Prachi Subhash Palav 
Date: 2021.07.19 15:38:47 +05'30' 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (म. व पु.) यांचे खाजगी सचिव, 
२. मा. राज्यमंत्री (म. व पु.) यांचे खाजगी सचिव, 
३. मा. प्रधान सचिव (म. व पु. आप. व्य.प्रभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
४. मा. विभागीय आयुक्त, पुणे / नागपूर / नाशिक. 
५. मा. महालेखापाल १/२,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
(प्रत्येकी ३ प्रती) 
६. संबंधित जिल्हाधिकारी, 
७. वित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांचे स्वीय सहायक, 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-०३/२०२१/प्र.क्र.२६/म-११ 


८. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०० ०२३, 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१, 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-६/व्यय-९/व्यय-३/अर्थोपाय कक्ष/वित्त आयोग कक्ष), 
मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कार्यासन अधिकारी (ब-१/म-३/पीएसी/पीएसी-१कार्यासने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवडनस्ती, (कार्यासन म-११) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


